महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (शिक्षण सक्षमीकरण STN) 

या संवर्गातील प्राचार्य (गट-अ), ज्येष्ठ अधिव्याख्याता 
(गट-आ), व अधिव्याख्याता (गट-ब) पदावर कार्यारत 
वयाची ५५ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना विभागीय 
परीक्षेतून सूट देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः विभाप-३३२०/प्र.क्र.१२९/प्रशा-२ 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २७ ऑक्टोबर, २०२० 


वाचा:- १. शा.शि.व क्री.वि., शासन अधिसूचना क्र. एसएओ-१०११/प्र.क्र.३९/प्रशा-२, 


दिनांक २६.०२.२०१८ 


२. आयुक्त (शिक्षण) कार्यालयाचे पत्र क्र. आशिका/प.सू./आस्था-अ/१०५/१६९८, 


दिनांक २९.०६.२०२०. 


३. आयुक्त (शिक्षण) कार्यालयाचे पत्र क्र. आशिका/प.सू./आस्था-अ/१०५/१८५१, 


दिनांक १४.०७.२०२०. 


शासन आदेठा : 


महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) या संवर्गातील प्राचार्य (गट-अ), ज्येष्ठ 
अधिव्याख्याता (गट-अ), व अधिव्याख्याता (गट-ब) या पदांसाठी विभागीय परीक्षेचे विनियमन करणारे 
नियम २०१८, दिनांक २६.०२.२०१८ च्या अधिसूचनेन्वये प्रसिध्द करण्यात आले आहेत.सदर नियमातील 
नियम ४(१)(अ) परंतुकातीळ तरतूदीनुसार शिक्षण सक्षमीकरण शाखेत कार्यरत असणाऱ्या व वयाची ५५ 
वर्षे पर्ण करणाऱ्या खाली कोष्टकात नमूद अधिकाऱ्यांना विभागीय परीक्षेतून सूट देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नांव व पदनाम जन्मदिनांक । ५५ वर्षे पूर्ण 
केल्याचा दिनांक 

१. श्री. रविद्र लक्ष्मणराव आंबेकर, प्राचार्य १६.०८.१९६४ | १६.०८.२०१९ 

२. श्री. बबन मारुती वसेकर, वरिष्ठ अधिव्याख्याता ०१.०६.१९६४ | ०१.०६.२०१९ 

३. | al. प्रशांत प्रभाकर डवरे, वरिष्ठ अधिव्याख्याता ०५.०१.१९६५ | ०५.०१.२०२० 

४. | श्री. संजीवकुमार रामभाऊ खाडे, अधिव्याख्याता २३.१०.१९६४ | २३.१०.२०१९ 


शासन आदेडा क्रमांकः विभाप-३३२०/प्र.क्र.१२९/प्रशा-२ 


३. सदर शासन Beat महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१०२७१७०१११०६२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


(227६24९१1४ ५--- त 
SHELAR 


(दीपक ]ोलार) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. आयुक्त, शिक्षण आयुक्तालय (मध्यवर्ती इमारत),महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

2. संचालक,महाराष्ट्र राज्य संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (विद्या प्राधिकरण), पुणे 
३. सर्व प्राचार्य, जि.शै.सा.व्या.वि.संस्था. 
३. 
४. 


सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचाळक 
संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 


प्रत माहितीसाठी, 


१. मा.मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे विशेष कार्य अधिकारी. 
२. अप्पर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
३. निवडनस्ती, प्रशा-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


